सन 2022-23 या वर्षामध्ये उपकरणे व 
साहित्य सामुग्री खरेदीसाठी लेखाशिर्ष 
२२१० ०१६४ खाली सहायक अनुदाने-३१ 
(वेतनेत्तर) या उदौष्टांतर्गत वित्त विभागाने 
मंजुर केल्यानुसार पुरवणी मागणी तरतुद 
वितरीत करुन खर्च करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-१४२२/प्र.क्र.९९/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २१ ऑक्टोंबर, 2022. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग) आरोग्य सेवा ,मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/अंनिका/कक्ष-८ 
अ/अर्थसंकल्पीय भाषण/फेको Aa /पुरवणी मागणी/२१११-२११४/२२, दिनांक ०८.०६.२०२२ 
२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक पुरमा-१४२२/प्र.क्र.१९/आरोग्य-८ 
दि.०९.०६.२०२२ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, दिनांक २९.०८.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत नेञ विभागाचे श्रेणी 


वर्धनाकरिता मोतिबिंदू शस्ञक्रियासाठी शासकिय रुग्णालयामध्ये आधुनिक tol उपचार पध्दती 


सुरु करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे व साहित्य सामुग्री खरेदीसाठी लेखाशिर्ष २२१० ०१६४ खाली 


सहायक अनुदाने-३१ (वेतनेत्तर) या उद्टीष्टांतर्गत मुळ अर्थसंकल्पीय तरतुद रु.१००० (एक हजार) इतकी 


आहे.सदर तरतुद पुरेशी नसल्याने ऑगस्ट २०२२ च्या अधिवेशनात बाब क्र.१६८ अन्वये रु.२००० लक्ष 


इतकी तरतुद करण्यात आली होती. सदर पुरवणी मागणीहृवारे मंजुर रु. २०००.०० लक्ष इतक्या 


रक्कमे पैकी ५० टक्के निधी म्हणजेच रु.१०००.०० लक्ष इतका निधी BEAMS प्रणाळीवर वितरीत करुन 


खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-१४२२/प्र.क्र.९९/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत नेञ विभागाचे श्रेणी 
वर्धनाकरिता मोतिबिंदू शस्ञक्रियासाठी शासकिय रुग्णालयामध्ये आधुनिक फेको उपचार पध्दती 
सुरु करण्यासाठी आवश्‍यक उपकरणे व साहित्य सामुग्री खरेदीसाठी ळेखाशिर्ष २२१० ०१६४ खाली 
सहायक अनुदाने-३१ (वेतनेत्तर) या उदीष्टांतर्गत मुळ अर्थसंकल्पीय तरतुद रु.१००० (एक हजार) 
इतकी आहे . ऑगस्ट २०२२ च्या अधिवेशनात बाब क्र.१६८ अन्वये अर्थसंकल्पीत झालेली व पुरवणी 
मागणीतील मंजुर रु. २०००.०० लक्ष इतक्या रक्कमे पैकी ५० टक्के निधी म्हणजेच रु.१०००.०० लक्ष 
इतका निधी BEAMS प्रणालीवर वितरीत करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, दिनांक २९.०८.२०२२ नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन तसेच वित्त विभागाने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. पुरवणी मागणीतील मंजुर रु. २०००.०० लक्ष इतक्या रक्कमे पैकी ५० टक्के निधी म्हणजेच 
रु.१०००.०० लक्ष इतक्या तरतुदीचा विनियोग झाल्यानंतर उर्वरित निधी रु.१०००.०० लक्ष (पुरवणी 
मागणी) वितरणाचा प्रस्ताव न चुकता शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यक्रम प्रमुख 
यांची राहील. 


०४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०५१७३४१४२८१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78f 


11¢e6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA71 
7A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5 


DCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, cn=LAHANE 
VIJAYKUMAR LAXMANRAO, 


Date: 2022.10.27 12:00:52 +05'30" 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-१४२२/प्र.क्र.१९/आरोग्य-८ 


२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई, पुणे. 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, असंसर्गजन्य रोग, आरोग्य सेवा, मुंबई 
) 
) 
) 


AN 


oC 


mo SS 


S 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
१०)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१३) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


SS 


2) 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


